फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३२४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२४-२५/७३०, 
दि.१२.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२४-२५ पासून औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केला आहे. त्यानुषंगाने शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
अभ्यासक्रमांसह दि शेतकरी शिक्षण मंडळाचे जयवंत इन्स्टिटयूट ऑफ फार्मास्युटीकल सायन्सेस 
अन्ड रिसर्च, बावधन, पुणे ही औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून सुरु करण्यास खालील अटी व AAA अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 
१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या, तसेच, फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस, संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 
करारनामा करावा लागेल. तसेच, आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३२४/तांशि-४ 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण झुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास, त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल grea (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७ संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर तांत्रिक कर्मचारी, फार्मसी 
aie ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या निकषाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना 
नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. वेतन व भत्ते इ. बाबत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकडून तसेच, संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेने आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) Vr संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


१०) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी 
शुल्क संबंधित महाविद्याळय/संस्थेने भरणा केळे नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण 
विभागीय कार्यालय, पुणे यांनी संबंधित महाविद्यालय/ संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


११) महाविद्यालयाने/संस्थेने सदर अभ्यासक्रमाकरीता, संबंधित विद्यापिठाचे संलग्नीकरण 
प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१२२६४७५१०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


THORAT AJITKUMAR 
ARUNRAO 


(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३२४/तांशि-४ 


सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

निवड नस्ती/तांशि-४ 


3 
8 


4 
& 


-..>« ८>. *-> ब-- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.324/TE-4, Dated: 25th September, 2024 
List of New B. Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2024-25. 


Intake Variation 


stitute Name and Ad dres stitu istrict D Re Program Name | Affiliating Board/ |Program Name| Intake 


Sr. | DTE | PCI | Institute Name and Address | Institute | District Name Region 
No. | Code | Code Status Name University Approved | Approved 
(Aided/ by PCI by PCI 
A.Y. 2023- | A.Y. 2024- 


Un-aided) 


24 25 
1 NEW | PCI- Jayawant Institute of Un-aided Pune Pune Pharmacy Dr.Babasaheb B.Pharmacy 
9384 | Pharmaceutical Sciences and Ambedkar 
Research, Bavdhan - 411 038 Technological 

University, Lonere 
Maharashtra State D.Pharmacy 
Board of Technical 
Education Mumbai 


T H O RAT Digitally signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=891b9227cbfc5a688b1 10ab53810ab4d94960474021325e 


A J IT K U M A R 10e794cb784d2e6a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F7113210379DB8F8304AC958953787A4C6EC1B3F1 
93419BA4C6971FA4CDSF15E, cn=THORAT AJITKUMAR ARUNRAO 


A \ R U N RA O Date: 2024.09.25 12:29:12 +05'30' 


lofi 


